राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र कृषी 
उद्योग विकास महामंडळामार्फत मोर्शी, जिल्हा 
अमरावती येथे फॉस्फेट रिच ऑगेनिक मॅन्युअर (प्रॉम) या 
जैविक खताच्या उत्पादन प्रकल्पास सन २०१९-२०मध्ये 
अनुदान देणे प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृवियो-१२१९/प्र.क्र.२९८/ १७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख :- ०६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 9) राकृवियो कअ यांचे पत्र क्र.राकृवि०५१९/प्र.क्र.१४३/राकृवियो कक्ष ,दि.२०.७.२०१९ 
2) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे पत्र क्र.खते/प्रॉम/२०१९-२०/०१८७४, दि.९.७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत मोर्शी जिल्हा अमरावती येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 
फॉस्फेट रिच ऑरगेनिक मॅन्युअर ( WIA) या जैविक खताच्या उत्पादनाचा रु. ६६२.५६ लाखाचा प्रकल्प प्रस्ताव ७५ 
टक्के अुदानासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या मान्यतेसाठी दिनांक ४.७.२०१९ च्या बैठकीमध्ये सादर 
करण्यात आला होता. यावर सदर प्रकल्पातून महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने कोणताही नफा न काढता 
गुणवत्तापूर्ण उत्पादन शोतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने सुधारीत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्ष, 
राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने दिले होते. 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने सुधारीत प्रस्ताव संदर्भाधीन पत्र H.2 अन्वये सादर 
केला. सदर प्रस्तावामध्ये महामंडळाने नमूद केले की, महामंडळाव्दारे नियोजित WA उत्पादनाची गुणवत्ता 
राखण्यासाठी महामंडळ सर्वोच्च निर्मिती प्रक्रियेचा अवलंब करणार आहे. सदर उत्पादनाचे वेगवेगळया स्तरावर 
परिक्षण करण्यासाठी महामंडळ स्वत:ची स्वतंत्र व अद्ययावत प्रयोगशाळा निर्माण करणार आहे व प्रशिक्षण कर्मचारी 
वर्गाव्दारे तेथे परिक्षण करुन त्यानंतरच उत्पादन बाजारात आणले जाणार आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास 
महामंडळ प्रॉम खते शेतकऱ्यांना बाजार भावाच्या तुलनेत माफक दराने उपलब्ध करुन देणार आहे. 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ फॉस्फेट Ra ऑरगेनिक AYA (WA) या जैविक खताचे गुणवत्तापूर्ण 
उत्पादन शेतकऱ्याना रास्त भावात उपलब्ध करुन देणार असल्यामुळे, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत फॉस्फेट 
रिच ऑरगेनिक मॅन्युअर ( प्रॉम ) या जैविक खताच्या उत्पादनाच्या प्रकल्पास ७५% अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास 
राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत मोर्शी , जिल्हा अमरावती येथे राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनेअंतर्गत फॉस्फेट रिच ऑरगेनिक मॅन्युअर (WA) या जैविक खताच्या उत्पादनाचा प्रकल्प सन २०१९-२० 
मध्ये राबविण्यासाठी येणाऱ्या एकुण रु.६.६३ कोटीच्या प्रकल्प प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. यापैकी ७५ 
टक्के अनुदान रु.४९७ कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. उर्वरित 
२५ टक्के रक्‍कम रु.१.६६ कोटी रकमेची गुंतवणूक महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने करावी. सदरचा 
निधी आयुक्‍त ( कृषी) यांचेमार्फत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवियो-१२१९/प्र.क्र.२९८/ १७-ओ 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दिनांक ४.७.२०१९ च्या २७ व्या 
बैठकीतील अर्टी शर्तीचे पालन करण्यात यावे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या प्रकल्पाचा आर्थिक 
व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल यांची दक्षता घेण्यात 
यावी. चालू वित्तीय वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र ( Utilization Certificate ) न चुकता शासनाला 
सादर करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०६१२१५१७४६०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Rawoo Kadam 
p fa ka S h R a W O O DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture 
and ADF Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1d37e6743 


Ka d a mM 3a0ce27e6a2caf774b9795c6, cn=Prakash Rawoo Kadam 


(प्रकारा रा. कदम) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


Ee) 


मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.सचिव ( कृषि), यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
आयुक्त (कृषी) , कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, मंबई. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपुर 
सहसचिव ( निवगुनि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

उपसचिव ( राकृवियो), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१०) अवर सचिव, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कक्ष, मंत्रालय,मुंबई 

११) निवड नस्ती (१७ओ) 


AD 


CC NU 


mm 


S 4 
ee <-> ब 


“०? (२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


